महिला व बाल विकास विभाग (खुद्द) व 
विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयासाठी 
KPMG संस्थेच्या ५ सल्लागारांच्या सेवा 
दि.०१/०१/२०२२ ते दि. ३१/१२/२०२२ पर्यंत 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५ (१/का-१. 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ :- १) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा शासन निर्णय क्र.9/1)-मातंस-०८०/४/२०१४-०/० 
Directorate of IT (MH), दि.२०.०३.२०१८. 
2) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.३०.०६.२०१८. 
३) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२८.०९.२०१८. 
४) प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठकीचे इतिवृत्त क्रमांक आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२०/१२/२०१८. 
५) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.०२.०१.२०१९. 
६) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.०५.१२.२०१९. 
७ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२०.०१.२०२१. 
८) महिला व बाल विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२१.०५.२०२१. 
९) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.१८.०६.२०२१. 
qo) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२९.१०.२०२१. 


प्रस्तावना:- 


महिला व बाल विकास विभाग व त्याच्या अखत्यारीतील क्षेत्रिय कार्यालये, महामंडळ, आयोग इ. 
करीता संगणकीकरण / ई गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमलबजावणीकरीता सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांकरीता संगणक 
विषयक प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी विभागाच्या दिनांक २४ मे २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्प 
अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५ (१/का-१ 


२. सदर समितीने KPMG या संस्थेचे ५ सल्लागार (१ कार्यकारी सल्लागार, २ वरिष्ठ सल्लागार व 2 
सल्लागार) ३ वर्षासाठी प्रत्येक वर्षी कामाचा आढावा घेऊन नियुक्त करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार 
या विभागाच्या दिनांक ०२ जानेवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये ५ सल्लागारांची दिनांक ०१/०१/२०१९ ते 
दि.३१/१२/२०२१ या ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी नेमणूक करण्यात आली होती. सदर कालावधी 
दि. ३१.१२.२०२१ रोजी संपृष्टात येत असल्याने त्यानुषंगाने दि. 22.90.2029 रोजी विभागाच्या प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीची बैठक घेण्यात आली आहे. सध्या विभागात ई-गव्हर्नन्सचे काही प्रकल्प सुरु असून 
नव्याने काही प्रकल्प सुरु करावयाचे आहेत. त्यासाठी चालू प्रकल्पांची माहिती असलेलया, सध्या कार्यरत 
असलेल्या खाली नमूद केलेल्या KPMG या संस्थेच्या कार्यकारी सल्लागार-१, वरिष्ठ सल्लागार-२ व 
सल्लागार -२ यांच्या सेवा दि. ०१/०१/२०२२ ते दि. ३१.१२.२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास मान्यता देणेबाबतचा 
निर्णय सदर बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. 


३. सदर बैठकीच्या संदर्भ क्र. १० येथील इतिवृत्तानुसार KPMG या संस्थेच्या कार्यकारी सल्लागार-१, 
वरिष्ठ सल्लागार-२ व सल्लागार -२ यांच्या सेवा दि. ०१/०१/२०२२ ते दि. 39.92.2022 पर्यंत चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय :- 


महिला व बाल विकास विभाग व विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालये,महामंडळ, आयोग 
इ.करीता संगणकीकरण/ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमलबजावणीकरीता विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी 
समितीने प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे ५ माहिती तंत्रज्ञान सल्लागारांच्या सेवा दि. ०१/०१/२०२२ ते 
दि. 39.92.2022 पर्यंत चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पद मंजूर करण्यात येत मूदतवाढ कालावधी 
असलेले मानधन 
णं कार्यकारी सल्लागार -१ रु.३,०६,९००/- | दि.०१/०१/२०२२ ते दि.३१/१२/२०२२ 
Managing Consultant 
2 वरिष्ठ सल्लागार -१ रु.२,७७,२००/- | दि.०१/०१/२०२२ ते दि.३१/१२/२०२२ 
Senior Consultant 
3 वरिष्ठ सल्लागार-१ रु.२,७७,२००/-  । दि.०१/०१/२०२२ ते दि.३१/१२/२०२२ 
Senior Consultant 
8 सल्लागार-१ रु.२,४७,५००/- | दि.०१/०१/२०२२ ते दि.३१/१२/२०२२ 
Consultant 
षु सल्लागार-१ रु.२,४७,५००/-  । दि.०१/०१/२०२२ ते दि.३१/१२/२०२२ 
Consultant 


२. उपरोक्त नमूद सल्लागारांनी त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या वेळच्यावेळी पार पाडाव्यात व 
दरमहा केलेल्या कामाचा अहवाल न चुकता आस्थापना शाखेस सादर करावा. तसेच विभागाने एक वर्षाच्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५ (१/का-१ 


कालावधीमधील त्यांचे कामकाज प्रकल्प अंमलबजावणी समितीसमोर ठेऊन त्यानंतर पुढे मुदतवाढ 
देण्याबाबत निर्णय घ्यावा. 

३. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक X-2, २२५१ सचिवालय सामाजिक सेवा (०२) ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्प, (०१)(०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम), १७ संगणक खर्च (२२५१ ०८७५) अंतर्गत 
सन २०२१-२२ या वर्षी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२२९१२१९४२०१३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VARUDKAR MAHESH 
ASHOKRAO 


(महेश वरुडकर) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


Cc ww 


Cc 


घु 


ray) 


प्रधान सचिव, (मा.तं.), माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, बेलापूर, नवी मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
सह सचिव/ उप सचिव, वित्त विभाग, (व्यय-६) / नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 
राज्य सूचना अधिकारी (NIC), नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 
सह संचालक (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापक KPMG कंपनी, मुंबई / संबंधित KPMG कंपनीचे सल्लागार. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 
निवडनस्ती (का-१),महिळला व बाल विकास विभाग. मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


७ 


wen 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 
१७ 


आन. a a कळी. आल... आली .. अक्ल अढळ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


